सन २०२२-२३ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी 
तरतूद (दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

“२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आसुअं/प्रत्यर्पि-२२२२/(प्र.क्र.११८/२०२२)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२३ 


शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 
“२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन “या लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रमांतर्गत रु.६,०००-/- (अक्षरी रुपये सहा 
हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित 
करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. सहसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 
मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विठोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
3: सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२१११५३०१९६०२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SEEMA BABAN 22 
JADHAV : 
(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

2. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, 
मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 

७. मा. सचिव (Tala) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. सह/उप सचिव(टेक्स-२/११स/२२स)/सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. कार्यासन अधिकारी (११स/२२स/टेक्स-२) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प 2/93), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


य व वन्यजीवन,०४-वनोकरण ब पर्यावरण 
बिकास, १०९-राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास 
कार्यक्रम,(००)(०१) (२४०६ ए ४०७) 


शाश्‍वत विकास घ्य 
\ वरील सजीव) या करिता वृक्ष लागवड 
आणि संवर्धन (१००% राज्य योजना) 


शाश्‍वत विकास ध्येय (ध्येय १५ जमिनी 
वरील सजीव)या करिता वृक्ष लागवड 
आणि संवर्धम (१००% राज्य योजना) 
(वस्त्रद्योग) 

शाश्‍वत विकास ध्येय (ध्येय १५ जमिनी 
वरील सजोव)या करिता वृक्ष लागवड 
आणि संबर्धन (१००% राज्य योजना) 
(पणन) 


२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन,०४-बमीकरण व पर्यावरण 
विकास,१०९१-राष्ट्रीय वनीकरण व पर्यावरण विकास 
कार्यक्रम,(००)(०२) (२४०६ ए ४१६) 


२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन,०४-बनीकरण व पर्यावरण 
बिकास,१०१-राष्ट्रीय वनीकरण ब पयांबरण विकास 
कार्यक्रम,(००)(०३) (२४०६ ए ४२५) 


RNR TE ER च्च --- न a AR धनत्चशायाटरे ES 
७ Sit 
A 00 या 


बिवरणपत्र -९ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअँ/प्रत्यपि-२२२२/(प्र.क्र.१९८/२०२२)/१९७स दि.९५.३.२०२३ चे सहपत्र 
सन २०२९-२३ या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (aati) रकमा! दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२ ,२४०६-बनीकरण व वन्यजीवन (बचत ) ©) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना 


'सन २०२२-२०२३ 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा 
पूरक विनियोजन 


मुळ तरतूद 


मुळ तरतूद 


(बचत) weary 
करावयाची रक्‍कम 


अंतिम अनुदान 


(रुपये हजारात) 


ण”. | 


लाक्षणिक अत्यल्प तरतूद असल्याने wari. 


लाक्षणिक अत्यल्प तरतूद असल्याने सर्मार्पित. 


लाक्षणिक अत्यल्प तरतूद असल्याने समर्पित. 


